अहेरी, जि.गडचिरोली येथील जिल्हा न्यायाधिश-१ 
आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधिठा यांना "कार्यालय 
प्रमुख " व "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून 
घोषित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :-डीडीओ २०२३ /प्र.क्र.१४८/का.१२ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
दिनांक :- २४ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा :- 9) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. सीआरसी २०१७/प्र.क्र.3६०/का-१२, 

दि.०२फेब्रुवारी,२०२३. 

२) विधि व न्याय विभाग, शासन अधिसूचना क्र. सीआरसी २०१७/प्र.क्र.३६० (१/का-१२, 
दि.१३.०७.२०२३. 

३) विधि व न्याय विभाग, शासन अधिसूचना क्र. सीआरसी २०१७/प्र.क्र.३६० (२)/का-१२, 
दि.१३.०७.२०२३. 

४) विधि व न्याय विभाग, शासन अधिसूचना क्र. सीआरसी २०१७/प्र.क्र.३६० (३)/का१२, 
दि.१३.०७.२०२३. 

५) विधि व न्याय विभाग, शासन अधिसूचना क्र. सीआरसी २०१७/प्र.क्र.३६० (४/का१२, 
दि.१३.०७.२०२३. 

६) प्रबंधक उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे क्र. 8(/0॥-१२०४/२०१६/१५९८/३५८१६, 
दि.०१ ऑगस्ट,२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये अहेरी, जि.गडचिरोली येथे 
जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास आणि या न्यायालयासठी पद निर्मिती 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भाधीन अ.क्र.२ ते ५ येथील शासन 
अधिसूचनेन्वये दि. २२.०७.२०२३ पासून सदर न्यायालय कार्यान्वित झाले आहे.संदर्भाधीन 
अ.क्र.६ येथील दि.०१ ऑगस्ट, २०२३रोजीच्या पत्रान्वये प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी 
केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने जिल्हा न्यायाधिश-१ आणि अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधिठा, अहेरी, 
जि.गडचिरोली यांना " कार्यालय प्रमुख " तसेच, " आहरण व संवितरण अधिकारी " म्हणून 
घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

अहेरी, जि.गडचिरोली येथे स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र 
न्यायालय या न्यायालयासाठी जिल्हा न्यायाधिशा-१ आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश, अहेरी, 
जि.गडचिरोली यांना " कार्यालय प्रमुख " तसेच, " आहरण व संवितरण अधिकारी " म्हणून 


शासन निर्णय क्रमांकः डीडीओ २०२३ /प्र.क्र.१४८/का.१२ 


घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेशा वित्तीय बाबीपुरतेच मर्यादित राहतील. 

२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग २, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला, 
उपविभाग एक मधील अ.क्र.तीन येथे नमूद नियम क्रमांक २ ,अन्वये प्रशासनिक विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन कार्यालय प्रमुख घोषित करण्यात येत 
आहे. तसेच, महाराष्ट्र कोषागार अधिनियम, १९६८ च्या नियम १५(३) मध्ये करण्यात आलेल्या 
तरतुदीच्या अनुषंगाने आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 

रः सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७११. 8॥0॥89$॥0[89.90४.॥ या 
संकतेस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८२४१६३४१४५२१२ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH BASAVESHWAR MAMADAPURE 

S A N TO S H DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=3bfe1 11 652996d95372924b1 d22cdf88b33dfa2a3de3d8ea011 
BASAVESHWAR ० 


pseudonym=EB81C64443B702FB77DC1591B2143DFFO994DDB2, 
erialNumber=557ABE7A7 194ECSDDC74DF537D7D57A9DBDA20B193 


st 
7A2E41983C35F6A38B6AD8, cn=SANTOSH BASAVESHWAR 
MAMADAPURE 


(संतोष ममदापुरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
प्रबंधक (निरिक्षणे-१/२), उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, गडचिरोली. 
जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय, अहेरी, जि.गडचिरोली 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली 
उपकोषागर अधिकारी, अहेरी, जि.गडचिरोली 
कक्ष अधिकारी, (व्यय-५/विनियम/आ.पु.क)वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
कक्ष अधिकारी,का.२३, २४ व २५विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
का.१२ संग्रहार्थ 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


